प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतने 
महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक 
सेवा गट-अ यांच्या बदली 
बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली -४३१९/प्र.क्र. ४९/१९/ तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १३ सप्टेंबर, २०१९ 
शासन आदेशा : 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या सेवेतील खाली नमुद प्राचार्य, 
शासकीय तंत्रनिकेतन व तत्सम संस्था यांची स्तंभ-२ नुसार बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


प्राचार्यांचे नांव व सध्या कार्यरत | बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
असलेल्या संस्थेचे नांव 
eae | २ ३ 


श्री. राजेंद्र काशिराम पाटील, | शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
शासकीय तंत्रनिकेतन, हिंगोली | कराड 


०२. संबंधितांची विनंती बदली असल्याने त्यांना पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता 
अनुज्ञेय राहणार नाही. 


०३. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरीता खालील 
सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे . 

(9) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित प्राचार्यांनी सध्या कार्यरत असलेल्या संस्थेतील 
ज्येष्ठ विभाग प्रमुख/अध्यापक यांच्याकडे प्रभार सोपवून बदली झालेल्या संस्थेच्या ठिकाणी 
तात्काळ रुजू व्हावे. 
बदली झालेल्या प्राचार्यांची कोणतीही रजा प्रशासकीय विभागाच्या पुर्वमान्यतेशिवाय मंजूर 
करण्यात येवू नये. 
हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. तसेच याबाबत कार्यपाळन अहवाल संचालक, तंत्रशिक्षण 
संचालनालय यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून ०८ दिवसात न चुकता या विभागास सादर 
करावा. 


a 


me, 
AN 
we 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली -४३१९/प्र.क्र. ४९/१९/ तांशि-७ 


०४. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९१३१७००४८१५०८ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ned by Sudhir Jaya Shetty 
G harashti igher and 
ion Department, postalCode=400032 


hir J 
Sudhir Jaya = 
5.4. 1277025fdf5a4898b244953b82406e4«a05963bc 
456fle 
h iall be 1137d499a521b728aeb3dc8ec38b7594203 
e y 08b9fd7816002b4afOffbf1 111d7, ‘Sudh hetty 


Date: 2019.09.13 19:50:46 +05'30' 


(सुधीर जया शेट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित प्राचार्य (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत). 


प्रत, 


aa) 


९ 


१. मा. मुख्यमंत्री, यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. 

४. सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 


मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


उप सचिव (तांशि), उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
संचाळक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. सहसंचालक तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, पुणे/औरंगाबाद, (तंत्र शिक्षण संचालनालया 


मार्फत), 


. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, कराड /हिंगोली (संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालया 


मार्फत) 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/हिंगोली 
११.निवड नस्ती (तांशि- 


पृष्ठ २ पैकी २ 


